मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळसेवेमधील 
प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करुन त्यांचे 
शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६ ओ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २५ जून, २०२१. 


वाचा : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६ ओ/१६-ब, 
दि.२२.३.२०२१. 


झासन निर्णय : 


मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 


एम.नागराजन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार अभ्यास करुन 


शासनास शिफारस करण्यासाठी दि.२२.३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य सचिव 


यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती गठीत केलेली आहे. सदर समितीस अहवाल सादर 


करण्यासाठी अद्याप काही कालावधी लागणार असल्याने समितीस अहवाळ सादर 


करण्यासाठी दि.३१.८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२१०६२५११५१०१४७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Rasik Ambadas Khad 


RasikAmbpadag:. 


2.5.4.20=41d02a5c663d2c05d362d4847bea4a1 874fda4e 


Kh 9cb60284fb102fd7b9b3891b3, Rasik Ambad. 
1agse Khadse 


Date: 2021.06.25 12:02:33 +05'30' 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) माननीय राज्यपाल यांचे सचिव 
) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६ ओ/१६-ब 


) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

६) सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 
) 
) 
) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व सहायक आयुक्त (मागासवर्ग कक्ष) 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
१९) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


१०) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

20) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


29) सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

२२)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
२३) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
२४) सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

२५) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

२६) संचालक, समाजकल्याण, पुणे 

२७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

२८)संचाळक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२९) संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

३०) निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


